कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना शाखा अभियंता 
(स्थापत्य) म्हणून दर्जोन्नती देण्याबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र. शाअद २०२३/प्र.क्र.१३०/आस्था-१, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दि. २६ एप्रिल, २०२४. 

वाचा - १) शासन निर्णय पाटबंधारे विभाग क्र. सीडीएस १५८२/१५८/(२१५) / आ-१०, दि. १६.०४.१९८४, 

२) शासन अधिसूचना, पाटबंधारे विभाग क्र. एमएससी / १०८४ /६१ /आ (सं.नि.), दि.१६.०६.९७, 

३) शासन अधिसूचना क्र. एमएससी १०१५/प्र.क्र.६२/१५/आ (सं.नि.), दि.२५.०४.२०१८ 

४ शासन निर्णय सा.प्र.वि. क्र.एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.१५९/ कार्या.१२, दि.०१.०८.२०१९ 

५) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक- संकीर्ण २०१९/प्र. क्र. २८८/सेवा-३, 

दि.२७.११.२०१९ 

शासन निर्णय - 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, 
मुंबई, नागपूर, अमरावती, कोकण व राष्ट्रीय महामार्ग, कोकणभवन, नवी मुंबई यांच्या अधिनस्त कार्यरत 
असलेल्या एकूण २१ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना, सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ मधील स्तंभ क्र. ६ मध्ये 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून शाखा अभियंता (स्थापत्य) म्हणून दर्जोन्नती देण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये शाखा अभियंता म्हणून दर्जोन्नती देण्यात आलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांच्या 
वेतननिश्चितीबाबत शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक- संकीर्णर२०१९/ प्र. क्र. २८८/ सेवा-३, 
दि.२७.११.२०१९ मधील तरतूदींनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२४०४२६१२२३२६५४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SATISH KASHINATH HADPE 


SATISH CN = SATISH KASHINATH HADPE, C = IN 


h htra, O = GOVERNMENT OF 


KASHINATH HADPE arene nie 

सहपत्र - परिशिष्ट “अ (सतिश का.हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे, नाशिक, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, मुंबई, 
कोकण, व राष्ट्रीय महामार्ग, कोकणभवन, नवी मुंबई. 
२. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, 
धाराशिव, मुंबई,गडचिरोली, चंद्रपूर,अमरावती,व राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे. 

३. “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद सर्व संबंधित कनिष्ठ अभियंता व्दारा - संबंधित अधीक्षक अभियंता. 
४. कार्यासन अधिकारी, सेवा-३, सेवा-६ व आस्था-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. संग्रहार्थ- कार्यासन आस्था-१ 


शासन निर्णय- शाअद 2023/ प्र.क्र.१३०/आस्था-१, दि. २६ एप्रिल, २०२४ सोबतचे "परिशिष्ट अ 


कनिष्ठ अभियंत्याचे नाव सार्वजनिक बांधकाम शैक्षणिक अर्हता कनिष्ठ अभियंता शाखा अभियंता दर्जा 
मंडळ पदावरील नेमणूकीचा देय दिनांक 
दिनांक 
२ 3 | lB षु ६ 
श्री. किशोर विठ्ठलराव साखरे छत्रपती संभाजीनगर डी.सी.ई. २३.१२.२००३ ०१.०४.२००९ 
२ श्री. ललीत बाबाराव बोबडे अमरावती १६.०५.२०१३ ०१.०४.२०१९ 
श्री. भालचंद्र कल्याणराव शिराम धाराशिव डी.सी.ई. ०९.०६.२०१५ ०१.०४.२०२१ 
श्री. अरुण दिलीप तेजी रा. म. पुणे ३०.०५.२०१५ ०१.०४.२०२१ 
श्री. विकास दिलीपराव दळवी बी.ई. (सिव्हील) १५.०६.२०१५ ०१.०४.२०२१ 
श्री. अतुल दशरथ सुर्वे डी.सी.ई. ०४.०६.२०१५ ०१.०४.२०२१ 
बी.ई. (सिव्हील) 
श्री. निलेश भिकाजी खडसने अमरावती डी.सी.ई. ०८.११.२०१६ ०१.०४.२०२२ 
श्री. सौदागर विश्वनाथ टोपे धाराशिव एम.एस्सी (कृषी) १७.१२.२०१३ ०१.०४.२०२२ 
डी.सी.ई 
श्रीमती जयश्री विक्रम माने छत्रपती संभाजीनगर डी.सी.ई. २०.०३.२०१७ ०१.०४.२०२२ 
श्री. राजेंद्र मारुती सावंत सातारा डी.सी.ई. ०२.०३.२०१७ ०१.०४.२०२२ 
श्री. गोख शफिक मिठ्ठुमियॉ रा. म. छत्रपती बी.ई. (सिव्हील) १४.०३.२०१७ ०१.०४.२०२२ 
संभाजीनगर 
श्री. दत्ता सखाराम वाघ रा. म. छत्रपती २२.०३.२०१७ ०१.०४.२०२२ 
संभाजीनगर 
श्री. निलेश बाळासाहेब मुंडे रा. म. छत्रपती ०८.०३.२०१७ ०१.०४.२०२२ 
संभाजीनगर 
श्रीमती धनश्री वाल्मिक पवार २०.०३.२०१७ ०१.०४.२०२२ 
श्रीमती तेजल अशोक चव्हाण ०८.०३.२०१७ ०१.०४.२०२२ 
श्री. संदिप मारोतराव सुदेवाड ०४.०३.२०१७ ०१.०४.२०२२ 
श्री.स्वप्नील सुभाषराव GSR बी.ई. (सिव्हील) ०३.०३.२०१७ ०१.०४.२०२२ 
१८ श्रीमती उज्वला केवळराम गडचिरोली डी.सी.ई. १६.०३.२०१७ ०१.०४.२०२२ 
निंबेकर 
१९ श्री. मोगल रफिक असद बेग रा. म. छत्रपती डी.सी.ई. १०.०३.२०१७ ०१.०४.२०२२ 
संभाजीनगर बी. टेक 


(सी.डब्लू.एम.ई.) 


शासन निर्णय- शाअद 2023/ प्र.क्र.१३०/आस्था-१, दि. २६ एप्रिल, २०२४ सोबतचे "परिशिष्ट अ 


कनिष्ठ अभियंत्याचे नाव सार्वजनिक बांधकाम शैक्षणिक अर्हता कनिष्ठ अभियंता शाखा अभियंता दर्जा 
मंडळ पदावरील नेमणूकीचा देय दिनांक 
दिनांक 


| a | 2 3 | lB 4 
२० श्री. प्रविण विलास काटकर कोल्हापूर डी.सी.ई. ०१.०४.२०१७ 
डी.सी.ई 


श्री.कृष्णा सुभाष पांडव रा. म. छत्रपती ०६.०४.२०१७ 
संभाजीनगर 


& 
09.08.2023 


०१.०४.२०२३ 


बी.टेक 
(सी.डब्ल्यू.एम.ई) 


